RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31747 
Reg .No.MH /MR /South - 326 / 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६ , अंक ४५ ] 


बुधवार, ऑगस्ट १३, २०१४ / श्रावण २२, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 

उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ . 

क्रमांक इमारत . २०१४/ प्र . क्र . १४८ / कामगार - ७ . - इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती ) अधिनियम , १९९६ 
( १९९६ चा २७ ) च्या कलम ६२ च्या पोट - कलम १२ चा खंड ( १ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ( ५ ) अन्वये तज्ज्ञ समितीचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार 
विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) ( सुधारणा-१) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ च्या नियम ३३ मध्ये (यात यापुढे ज्याचा 
"मुख्य नियम " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) - . 

( १) पोट -कलम ( ३ ) मध्ये, 

( अ ) खंड (ग ), ऐवजी पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येत आहे : 
___ “(ग ) नियोक्त्यामार्फत देण्यात आलेले प्रमाणपत्र , आणि, ज्या बांधकाम व इतर बांधकाम कामगाराचे काम सातत्य 
नसलेले / अस्थायी / दैनंदिन ( Casual ) स्वरूपाचे काम आहे आणि त्यामुळे कामगारांना एकापेक्षा जास्त मालकांकडे काम 

शा इमारत व इतर बांधकाम कामगाराला संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक किंवा संबंधित नगरपालिकेच्या / 
नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी किंवा संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेला 
अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र ; " ; 
( ब ) खंड ( घ ) नंतर , पुढील खंड आणि स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात येत आहे : 

“( च ) वास्तव्याचा अधिकृत पुरावा ; 
( छ ) अधिकृत फोटो असलेल्या ओळखपत्राचा पुरावा . 

स्पष्टीकरण . - खंड ( ख), ( च ) व ( छ ) च्या प्रयोजनार्थ, अर्जदाराने मतदान ओळखपत्र किंव पॅन कार्ड किंवा बँकेचे 
पासबुक किंवा आधारकार्ड पत्र किंवा आधारकार्ड जमा करणे आवश्यक राहील. ”; 


( १ ) 


भाग एक - ल - २४५- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट १३, २०१४ / श्रावण २२, शके १९३६ 
(२) पोट - कलम ( ४ ) मध्ये, मंडळाचे सचिव या शब्दानंतर “ किंवा प्राधिकृत जिल्हा अधिकारी ” या शब्दांचा समावेश करण्यात येत 
आहे. 
३ . मुख्य नियमांतील नियम ४२ च्या उप- नियम ( १) मध्ये पुढील तरतुदीचा समावेश करण्यात येत आहे : 

“ परंतु , काही कारणास्तव, जेव्हा मंडळावर मालक किंवा बांधकाम कामगार यांचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित केलेले नसतील तेव्हा 
कार्यरत सदस्य संख्येच्या १ / ३ ( एक तृतीयांश) एवढी असणे आवश्यक राहील. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि . सो . राजपूत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट १३, २०१४ / श्रावण २२, शके १९३६ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following 
translation in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No. Emarat. 2014 / C . R . 148 /Lab . 7 , dated the 13th August 2014 published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part I- L , Extraordinary is hereby published under the authority of the 
Governor . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 13th August 2014 

NOTIFICATION 
BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) 
ACT, 1996 . 

No. Emarat . 2014 /C . R . 148 /Lab . 7 . — In exercise of the powers conferred by section 62 read 
with sub - section ( 1 ) of section 12 of the Building and Other Construction Workers (Regulation 
of Employment and Conditions of Service ) Act, 1996 ( 27 of 1996 ), the Government of Maharashtra , 
after consultation with the Expert Committee constituted under section 5 of the said Act , hereby 
makes the following rules to amend in the Maharashtra Building and Other Construction Workers 
(Regulation of Employment and Conditions of Service ) Rules, 2007 namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Building and Other Construction Workers 
(Regulation of Employment and Conditions of Service ) (Amendment- 1 ) Rules , 2014 . 

2 . In rule 33 of the Maharashtra Building and Other Construction Workers (Regulation of 
Employment and Conditions of Service ) Rules , 2007 (hereinafter referred to as “ the principal 
rules ” ) — 

( 1 ) In sub - rule ( 3 ), — 
( a ) for the clasue ( c ), the following clause shall be substituted , namely : 

" (c ) Certificate from the employer , and, in case of building worker whose work 
is of intermittent or temporary or casual nature and where the employers are 
multiple , the certificate issued by the Gram Sevak of the concerned Gram 
Panchayat or the officer authorized by the Chief Officer of the concerned Municipal 
Council or the officer authorized by the Municipal Corporation ;" ; 

(6 ) after clause ( d ) , the following clauses and Explanation shall be added , 
namely : 

" (e ) Valid Address Proof ; 

(f) Valid Photo Identity Proof. 

Explanation . — for the purposes of clauses (b ), (e ) and (f) the applicant may 
submit Voting Identity Card or PAN Card or Bank Passbook or Aadhar Card Letter 

or Aadhar Card ." ; 
( 2 ) In sub- rule (4 ), after the words “ The Secretary of the Board ” the words “ or the 
Authorized District Officer ” shall be inserted . 

3 . In rule 42 of the principal rules , to sub - rule ( 1), the following proviso shall be added , 
namely : 

“ Provided that, for any reason , when representative of employers or building workers 
are not nominated on Board , the quorum shall be one-third of the existing members .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


